अर्थसंकल्पीय अनुदान २०१८-१९ 

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानांतर्गत 
निधी मंजूर/मुक्‍्त करणेबाबत... 

(लेखाशीर्ष २२१५ १९८८) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संगाग्रा-२०१८/प्र.क्र.४९९/पापु-१६ 
७ वा मजला, जी.टी. रूग्णालय संकुल, 
टिळक रोड, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक: १५ नोव्हेंबर,२०१८ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांक : संगाग्रा-२०१८/प्र.क्र.४१/पापु-१६,दिनांक २५ एप्रिळ,२०१८. 
२) शासन परिपत्रक,वित्त विभाग क्र.: अर्थसं२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ ३,दिनांक ०२ एप्रिल, २०१८. 


प्रस्तावना : 

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमात ग्रामीण जनतेचा उत्स्फूर्त सहभाग वाढावा या दृष्टीकोनातून 
राज्यातील ग्रामीण भागात संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान राबविण्यात येत असून उपरोक्त 
वाचा क्र.१ अन्वये अभियानाबाबत सुधारीत आदेश निर्गमीत करण्यात आले आहेत.या अभियानाअंतर्गत 
उत्कृष्ट प्रभागांना तसेच पात्र ग्रामपंचायतींना पंचायत समिती स्तर, जिल्हा परीषद स्तर,विभागीय स्तर 
आणि राज्य स्तरावर पुरस्कार व विशेष पुरस्कार देण्यात येतात.तसेच या अभियाना अंतर्गत पात्र 
पंचायत समिती व पात्र जिल्हा परिषदांनाही पुरस्कार देण्यात येतात. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता 
अभियानाची अंमळबजावणी,प्रचार,प्रसिद्धी व बक्षीस योजना याकरीता लेखाशीर्ष २२१५ १९८८ अंतर्गत 
सन २०१८-१९ वर्षाकरिता रु.१३६५.६५ लक्ष इतकी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे. वित्त 
विभागाच्या उपरोक्‍त वाचा क्र. २ येथील दिनांक २ एप्रिळ,२०१८च्या परिपत्रकानुसार महसूली 
लेख्यातील निधी अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या Wo % इतक्या मर्यादेत निधी वितरित करण्यास सहमती 
देण्यात आळेळी आहे. त्यानुसार, संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाची 
अंमलबजावणी,प्रचार,प्रसिद्धी व बक्षीस योजना याकरीता लेखाशीर्ष २२१५ १९८८ अंतर्गत सन २०१८- 
१९ वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीय तरतुद रु. १३६५.६५ लक्ष इतक्या निधीच्या ७०% इतक्या मर्यादेत 
म्हणजेच रु. ९५५.९५५ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध आहे.सदर 
रू. ९५५.९५५ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाची अंमळबजावणी,प्रचार,प्रसिद्धी व बक्षीस योजना 
याकरीता HEAT २२१५ १९८८ अंतर्गत सन २०१८-१९ वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीय तरतुद रु. 
१३६५.६५ लक्ष इतक्या निधीच्या ७०% इतक्या मर्यादेत म्हणजेच रु. ९५५.९५५ लक्ष इतका निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः संगाग्रा-२०१८/प्र.क्र.४९९/पापु-१६ 

अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध आहे. सबब रू. ९५५.९५५ लक्ष (अक्षरी रुपये नऊ कोटी 
पंचावन्न लक्ष पंच्याण्णव हजार पाचशे फक्त) इतका निधी संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था 
यांचे अधिनस्त ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. “संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांचे अधिनस्त ठेवण्यात आलेली रू. ९५५.९५५ लक्ष 
(अक्षरी रुपये नऊ कोटी पंचावन्न लक्ष पंच्याण्णव हजार yas) फक्त) एवढी रक्‍कम आहरण व 
संवितरण अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक, रिफॉर्म सपोर्ट व प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट (जलस्वराज्य प्रकल्प 
टप्पा-२),पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांचेकडे BEAMS प्रणालीवर वितरीत 
करण्यात येत आहे. सदर रक्‍कम रू. ९५५.९५५ लक्ष (अक्षरी रुपये नऊ कोटी पंचावन्न लक्ष पंच्याण्णव 
हजार पाचशे फक्त) अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई यांच्या कार्यालयातून आहरीत 
करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक, रिफॉर्म सपोर्ट व प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट 
युनिट (जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा-२) (श्री. एन.व्ही. कोंगळे), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई यांना व नियंत्रक अधिकारी म्हणून उप सचिव तथा प्रकल्प संचालक, सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प 
व्यवस्थापन कक्ष (श्री. महाजन), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक, रिफॉर्म सपोर्ट व प्रोजेक्ट 
मॅनेजमेंट युनिट (जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा-२) (श्री. एन.व्ही. कोंगळे), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांनी रू. ९५५.९५५ लक्ष (अक्षरी रुपये नऊ कोटी पंचावन्न लक्ष पंच्याण्णव हजार पाचशे 
फक्त) इतकी रक्‍कम अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांच्या कार्यालयातून आहरीत करून स्वतंत्र 
धनादेशान्वये संचाळक,पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था,नवी मुंबई यांच्याकडे तात्काळ सुपूर्द करावी”. 
०३. सदर निधी संबधीत यंत्रणांना पुढील अटींवर रोख मुक्‍त करण्यात येत आहे:- 

अ) या अनुदानातुन करण्यात येणारा खर्च अनुदान म्हणुन वरील लेखाशीर्षात वेगळा 
ठेवण्यात यावा. 

आ) अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आळे आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करावे. 

इ) या शासन निर्णयान्वये मंजुर करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करु नये. 

3) अट क्र.३-अ आणि ३-आ यांची पुर्तता झाली आहे याची खात्री करण्यासाठी, 
महाळेखापाल-१, मुंबई व महाळेखापाल-२, नागपूर यांच्याकडे जिल्हा परिषदेच्या संबंधित 
अधिकारी/कर्मचारी यांनी लेखे तपासणीसाठी सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत. 

उ) झासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनेप्रमाणे या अनुदानाच्या खर्चाचा महालेखापाल 
कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालावा व ताळमेळाचे अहवाल विहित 
कालावधीत या विभागातील पापु-०४, पापु-१६ व पापु-२० या कार्यासनांस सादर करावा. 

ऊ) सदर रक्कम खर्च करताना वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २ एप्रिल, २०१८ मधील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन 
करून आवश्यक बाबींची पुर्तता करून कार्यपूर्ती अहवाल/नमूद प्रमाणपत्रे शासनास त्वरीत 
सादर करावीत. 

त्रे सदर रक्‍कम खर्च झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास त्वरित सादर करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संगाग्रा-२०१८/प्र.क्र.४९९/पापु-१६ 


०४. हा खर्च "मागणी क्रमांक वाय-०२, २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०२ जलनि:स्सारण व 
स्वच्छता, १०७ मलप्रणाल सेवा-पंचवार्षीक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजना, (०४) संत गाडगेबाबा 
ग्राम स्वच्छता अभियानाची अंमलबजावणी, (०४) (०५) संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाची 
अंमलबजावणी, प्रचार, प्रसिद्धी व बक्षीस योजना (२२१५ १९८८), २६ जाहिरात व प्रसिध्दी " या 
लेखाशीर्षाखाली घालावा.सदर अनुदान सशर्त मंजूर करण्यात येत आहे 
०५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ ३,दिनांक ०२ 
एप्रिळ, २०१८ अन्वये या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच सदर परिपत्रकातील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून मुक्‍त करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकातील तसेच परिशिष्टातील 
अ.क्र.८मधील तपासणीसुचीतीळ अ.क्र.१ ते १० मधील लागू असलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता होत 
असल्याचे प्रमाणीत करण्यात येत आहे. 
०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११५११०५५७५६२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


° Digitally signed by Smita Sachin Rane 
mM | t a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Water Supply and Sanitation 
Department, postalCode=400032, 
र्न st=Maharashtra, 

S a C h | Nn 2.5.4.20=f85d92aa99ea42eb8674770763c3 
a129af986c1f95f6bc3e81 65ceaf5155e6e7, 
serialNumber=4b9befd340493837db4cffaf 
a6b96eeaf6aa3cl 2a7a6bf0467b0f5 17b724 

R a Nn e e8ee, cn=Smita Sachin Rane 
Date: 2018.11.15 17:50:41 +05'30' 

(स्मि.स.राणे) 


कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

३. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता ) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता ) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

५. मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. विभागीय आयुक्त,सर्व. 

८. उपायुक्‍त विकास, सर्व विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालय. 

९. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती सर्व. 

१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संगाग्रा-२०१८/प्र.क्र.४९९/पापु-१६ 

११.उपसचिव तथा प्रकल्प संचालक, सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष,पाणी पुरवठा 
व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 मुंबई/नागपूर (लेखा परीक्षा व अनुज्ञेयता). 

१३.संचाळक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१४.मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/नागपूर. 

१५.संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, (WSSO), बेलापूर, नवी मुंबई. 

१६.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.व स्व.), जिल्हा परिषद, सर्व. 

१७.उप मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१९.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

२०.आहरण व संवितरण अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक, रिफॉर्म सपोर्ट व प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट 
युनिट (जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा-२), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१.वित्त विभाग, (व्यय-३) मंत्रालय, मुंबई. 

२२.कार्यासन क्र.पापु-०४, पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३.निवड नस्ती, कार्यासन पापु-१६. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


